शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ 

कवी कुलगुरु कालिदास संस्कृत 
विश्वविद्यालय, रामटेक, नागपूर अंतर्गत 
नवीन महाविद्यालयांना मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : मान्यता-२०२२/(८१/२२)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १५ जून, २०२२. 


संदर्भ शासन निर्णय क्र. एनजीसी-२०१७/(२२९/१७)/मशि-४, 
दिनांक १२.१०.२०१७. 
शासन आदेशा 

कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक अधिनियम, १९९७ आणि संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, 
रामटेक, नागपूर या विद्यापीठाने शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी नवीन महाविद्यालयांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी 
शासनाकडे सादर केले आहेत. सदर प्रस्तावांची संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आलेल्या 
निकषांप्रमाणे छाननी करण्यात आली. विद्यापीठाची शिफारस, शासनस्तरावर केलेली छाननीनुसार पात्र 
ठरलेल्या प्रस्तांवांना कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक अधिनियम, १९९७ मधील कलम 
६२(५) अन्वये शासनास प्राप्त अधिकारानुसार तसेच कलम ६२(५) परंतुकान्वये शासनास प्राप्त अधिकारानुसार 
पुढील विवरणपत्र - 'अ* व विवरणपत्र - 'ब' मध्ये नमूद केल्यानुसार नवीन महाविद्यालयांना खालील अटी व 
शर्तीच्या अधिन राहून कायम विना अनुदान तत्वावर मंजूरी देण्यात येत आहे. 


विवरणपत्र-अ 
अ.क्र क्र संस्था/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित अभ्यासक्रम 
अमरावती विभाग 
शि . हि १ स्व. आबासाहेब खेडकर शिक्षण संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
"चिरंजीव" पार्वती सदन च्या बाजूला, राऊतवाडी, |२) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 


अकोला. 
श्री गजानन महाराज महाविद्यालय, 
हिवरखेड (रुपराव), ता. तेल्हारा, जि. अकोला. 


2: 2. क्रांतीगुरु शिव फाउंडेशन, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
करवंड, ता. चिखली, जि. बुलढाणा. २ बी. कॉम. 

भाऊसाहेब गायकवाड सिनिअर कॉलेज, 
पेठ, ता. चिखली, जि. बुलढाणा. 


३. 3. अंबिका बहुउद्देशिय संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
र.न.5-९६४६, मु. पो. कोथळी, ता. मोताळा, जि. २ एम. ए. (पब्लिक ashes) 
बुलढाणा. 


स्व. सुशिलाबाई जैस्वाल महाविद्यालय, 
पान्हेरा, ता.मोताळा, जि. बुलढाणा. 


शि ? शि | महर्षी वाल्मिकी बहुद्देशीय संस्था, १) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
अकोला. 

भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय, 
मलकापुर, जि. अकोला. 


ष्‌. प्‌. युनिव्हर्स बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था, १) एम. ए. (पब्लिक अंडमिनीस्ट्रेशान) 
मारेगाव, ता. मारेगाव, जि. यवतमाळ-४४५३०३. २ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
सम्राट अशोका रेसिडेन्शीयल कॉलेज, 


वणी, ता. वणी, जि. यवतमाळ-४४५३०४. 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२२/(८१/२२)/मशि-४ 


अ.क्र क्र संस्था/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित अभ्यासक्रम 
६. ६. श्री. सत्य साईराम शिक्षण प्रसारक मंडळ, १ बी. काम. 
उकळीपेन, ता. वाशीम, जि. अकोला. २ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
स्व. आनंदराव गोविंदराव अंभोरे कला, वाणिज्य, 
विज्ञान महाविद्यालय, 
मोठेगाव, ता. रिसोड, जि. वाशिम. 
शि . शि वि श्री. सत्य साईराम शिक्षण प्रसारक मंडळ, १ बी. काम. 
उकळीपेन, ता.वाशीम, जि. अकोला. २) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
श्रीमती स्व. इंदिराबाई आनंदराव अंभोरे कला, 
वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालय, 
राजगाव, ता. जि. वाशिम. 
८. ८. कम्युनिटी डेव्हलपर्मेट मल्टिपर्पज सोसायटी, १ बी. काम. 
गडचिरोली. २ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
तिरुपती कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालय, 
वाशिम. 
९. ९. स्व. रामरावजी दुधे बहुउद्देशीय संस्था, १ बी. बी. ए. 
साई समर्थ नगरी, दिग्रस, जि. यवतमाळ. 2) बी. कॉम. 
श्रीराम आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स कॉलेज, ३) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
साई समर्थ नगरी, दिग्रस, जि. यवतमाळ. ४ बी. सी. ए. (बॅचलर ऑफ 
कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 
| ०. ति ०. स्व. रामरावजी दुधे बहुउद्देशीय संस्था, १ बी. बी. ए. 
साई समर्थ नगरी, दिग्रस, जि. यवतमाळ. २ बी. कॉम. 
श्रीराम आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स कॉलेज, ३) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
इंझापूर रोड, नेर ता. नेर जि. यवतमाळ. ४ बी. सी. ए. (बॅचलर ऑफ 
कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 
| १. शि १. आनंद बहुउद्देशीय संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
अकोला, ता. जि. अकोला. २ एम. ए. (पब्लिक sis PRs) 
महात्मा फुले सिनियर कॉलेज, 3) एमएलआय.एससी (इंटिग्रेटेड 
घाटपुरी, खामगाव, ता. खामगाव, जि. बुलढाणा. प्रोग्राम) 
४ डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड 
इन्फॉर्मेशन सायन्स 
१२. १२. आनंद बहुउद्देशीय संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
ता. अकोला, जि. अकोला. २ एम. ए. (पब्लिक sis Pies) 
सरस्वती सिनियर कॉलेज, 3) एमएलआय.एससी (इंटिग्रेटेड 
मलकापूर, ता. जि. बुलढाणा. प्रोग्राम) 
४ डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड 
इन्फॉर्मेशन सायन्स 
१३. १३. माऊली बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


कोंडाळा धाम, ता. जि. वाशिम. 

श्री. एल. टी. बुंधे कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, 
सायन्स मॅनेजमेंट अँडमिनीस्ट्रेटर, 

वाशिम. 


२ एम. ए. (पब्लिक sis Pies) 


पृष्ठ १८ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२२/(८१/२२)/मशि-४ 


अ.क्र क्र संस्था/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित अभ्यासक्रम 
शि प । ; आदर्श बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक संस्था, १ बी. काम. 
रिसोड, जि. वाशिम. २ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
स्व. सौदाजी नत्थुजी काकड कला व वाणिज्य 3) एम. ए. (पब्लिक अँड़मिनीस्ट्रेशान) 
महाविद्यालय, 
अंढेरा, ता. देऊळगाव राजा, जि. बुलढाणा. 

१५. १५. संत लहानुजी महाराज बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक |१) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
मंडळ, लोतवाडा, ता. दर्यापूर, जि. अमरावती. 
स्व. बाळासाहेब काळे महाविद्यालय, 
लोतवाडा, ता. दर्यापूर, जि. अमरावती. 

१६. १६. राष्ट्रमाता A जिजाऊ बहूउद्देशिय संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
किनगाव राजा, ता. सिंदखेड राजा, जि. बुलढाणा- |2) बी.बी. ए. 

४४३२०३. ३) एम. ए. (पब्छिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 
राजमाता जिजाऊ महाविद्यालय, 

किनगाव राजा, ता. सिंदखेड राजा, जि. बुलढाणा - 

४४३२०३. 

7 9. शि 9. श्री. संत गजानन महाराज बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, | 9) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
पंचवटी anid नाका रोड, पवन मेडिकलच्या मागे, ।२) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 
राठी नगर, अमरावती. ३) डिप्लोमा इन (हॉस्पिटॅलिटी 
संत गजानन महाराज महाविद्यालय, स्टडीज) 
पंचवटी anid नाका रोड, पवन मेडिकल च्या मागे, ।४ डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड 
राठी नगर, अमरावती. इन्फॉर्मेशन सायन्स 

१८. १८. किशोरकुमार जनकल्याण शिक्षण प्रसारक मंडल १ बी. कॉम. 

१८, सुख शांति नगर मंठा रोड, जालना -४३१२०३. 
शिव छत्रपती महाविद्यालय, 
चांडोल ता. बुलडाणा जिल्हा बुलडाणा. 

१९. १९. द यंग aaa पॅन्थर, १) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
तुमसर, जि. भंडारा. २ बी.बी. ए. 
विद्या सच्चिदानंद फुलेकर महाविद्यालय, 3 बी. कॉम. 
हनवतखेड रोड, ता. जि. बुलढाणा. ४ एम. ए. (पब्लिक sis Pies) 

२०. २०. STR नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
लोहगाव, ता. कारंजा, जि. वाशीम. २ बी. सी. ए. (FAS ऑफ 
लोभासिंग नाईक महाविद्यालय, कळंबा, ता. कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 
मंगरुळपीर, जि. वाशीम. ३) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड 

इन्फॉर्मेशन सायन्स 

२१. २१. दगडूसिग नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
लोहगाव, ता. कारंजा, जि. वाशीम. २) डिप्लोमा इन हॉस्पिटॅलिटी 
सुभाषराव नाईक महाविद्यालय, स्टडीज 
लोहगाव, ता. कारंजा, जि. वाशीम. 3) बी. सी. ए. (FAH ऑफ 

कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 

२२. २२. परिवर्तन बहुउद्देशिय संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
दारव्हा, जि. यवतमाळ. 
गोविंदराव दुधे महाविद्यालय, 


महागाव कसबा, ता. दारव्हा, जि. यवतमाळ. 


पृष्ठ १८ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२२/(८१/२२)/मशि-४ 


अ.क्र क्र संस्था/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित अभ्यासक्रम 

२३. २३. श्रीमती सरूबाई तुळशीराम देवळे बहुउद्देशीय संस्था, |१ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
शोवती, ता. कारंजा, जि. वाशिम. २ बी. कॉम. 
विज्ालभाऊ चव्हाण महाविद्यालय, 
किन्हीराजा, ता. मालेगाव, जि. वाशिम. 

२४. २४. सुभद्रा बहुउद्देशीय महिला विकास मंडळ, १ बी. सी. ए. (बॅचलर ऑफ 
चिखली, जि. बुलढाणा. कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 
स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, २ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
अंञज, ता. खामगाव, जि.बुलढाणा. ३) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 

२५. २५. बोधिवृक्ष बहुउद्देशीय संस्था, १) बी. ए. (विशारद संस्कृत) 
सावळी, पो.सातगाव(म्ह), ता. जि. बुलढाणा. २ बी. सी. ए. (बॅचलर ऑफ 
स्व. WHIT बावस्कर महाविद्यालय, कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 
सावळी, पो. सातगाव (म्ह), ता. जि. बुलढाणा. ३) बी.ए. (पाली विशारद) 

२६. २६. श्रीमती वच्छलाबाई मामुलकर मल्टीपर्पज रुरल १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट, २) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 
७२५, सी/ओ श्रीमती कुसुमताई नासकरे, उमरेड 
रोड, सुदामपुरी, नागपूर-४४००२४. 
दिवाकराव इंगळे बी. ए. प्रशासकीय महाविद्यालय, 
धनोरा(म्हाळी) ता. चांदूर, जि. अमरावती. 

२७. २७. माऊली बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडळ, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
संभाजी नगर, मंगरूळपीर, जि. वाशिम. 
श्री. जानरावजी काळे महाविद्यालय, 
सोनखास, शहापूर, ता. मंगरूळपीर, जि. वाशिम. 

२८. २८. मेळघाट आदिवासी व्हिजन मल्टीपर्पस फाउंडेठान, ।१ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
धारणी, ता. धारणी, जि. अमरावती. 
मातोश्री इंदिरा महाविद्यालय, 
धारणी, ता. धारणी, जि. अमरावती. 

२९. २९. आधार एज्युकेशन अंड वेलफेयर सोसायटी, चिखली | 9) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
गोदावरी मॉर्डन डिग्री कॉलेज, कोंडाळा महाली, ता. 
जि. वाशिम 

३०. ३०. मेळघाट युथ वेलफेअर सोसायटी, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
काटकुंभ, ता. चिखलदरा, जि. अमरावती. २) डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन 
स्व. मिश्रीलाळजी झाडखंडे प्रशासकीय अँड जर्नलीझम 
महाविद्यालय, 
बामादेही, ता. चिखलदरा, जि. अमरावती. 

३१. ३१. स्व. हरिवंशराय बच्चन बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, |१) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
पारध, ता. भोकरदन, जि. जालना. २ डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड 
आदिवासी महाविद्यालय, इन्फॉर्मेशन सायन्स 
तुनकी (बु), ता. संग्रामपूर, जि. बुलढाणा. 

32. 32. अस्मिता मल्टीपर्पज एज्युकेशन सोसायटी, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


साखरडोह, ता. मनोरा, जि. वाशिम-४४४४०४. 
ज्ञान महाविद्यालय, 
सोमठाना, ता. मनोरा, जि. वाशिम-४४४४०४. 


पृष्ठ १८ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः मान्यता-२०२२/(८१/२२)/मशि-४ 


अ.क्र क्र. संस्था/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित अभ्यासक्रम 


३३. ३३. सुशिक्षित बेरोजगार बहुउद्देशीय संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 

पहिले माळे, बीहाइंड हॉटेल आशीर्वाद, वरोरा रोड, |2) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 
वणी, जि. यवतमाळ. 

स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, 

पो. दिघोरी, ता. यवतमाळ, जि. यवतमाळ. 


३४. ३४. वैष्णवी महिला ग्रामीण विकास व शिक्षण बहुउद्देशीय ।१) एम. ए. (पब्लिक अंडमिनीस्ट्रेशान) 


प्रसारक मंडळ, २ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
यवतमाळ. ३) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड 
स्व. यादवराव डांगे प्रशासकीय महाविद्यालय, इन्फॉर्मेशान सायन्स 
यवतमाळ (लासिना), ता. यवतमाळ जि. यवतमाळ. 

३५. ३५. आदर्श बहुउद्देशीय संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
वणी, ता. वणी जि. यवतमाळ. 2) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड 
आदर्श प्रशासकीय महाविद्यालय, इन्फॉर्मेशान सायन्स 


वरोरा रोड, दामोधर नगर, वणी, जि. यवतमाळ. 


३६. ३६. सुप्रियाताई केलास तायडे बहुउद्देशीय संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
सूकांडा, ता. माळेगाव, जि. वाशिम. 

मातोश्री मैनाबाई विठ्ठलराव मते महाविद्यालय, 
BAIS! बाजार ता. कारंजा जि. वाशीम. 


३७. ३७. सुप्रियाताई केलास तायडे बहुउद्देशीय संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
सूकांडा, ता. माळेगाव, जि. वाशिम. 

मातोश्री गयाबाई जयरामजी डोक महाविद्यालय, 
मुंड Pain खंडेश्वर, ता. नांदगाव खंडेश्वर, जि. 


अमरावती. 
औरंगाबाद विभाग 

३८. दि व पंडित दिनदयाळ उपाध्याय शिक्षण प्रसारक मंडळ, |।१) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
निमखेड रोड, जाफ्राबाद, ता. जाफ्राबाद, जि. २ बी. कॉम. 
जालना-४३१२०६. 3) बी. सी. ए. (FAH ऑफ 
समर्थ महाविद्यालय, कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 
जाफ्राबाद, ता. जाफ्राबाद, जि. जालना. 

३९. २. डायमंड एजुकेशन सोसायटी, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
दर्गावेस, काद्राबाद, जालना. 2) बी. सी. ए. (FAS ऑफ 
छत्रपती शाहू महाराज महाविद्यालय, कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 


खरपुडी, ता. जालना, जि. जालना. 


i ०. ३. शारदा शिक्षण प्रसारक मंडळ, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
पिंपळगाव, कोलते, ता. भोकरदन, जि.जालना. २ बी. सी. ए. (FAH ऑफ 
अण्णासाहेब महाविद्यालय, कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 
पिंपळगाव कोलते, ता. भोकरदन, जि. जालना. 

शं १. शि र तिरुपती बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, १ बी. सी. ए. (FAA ऑफ 
जामखेड, ता. अंबड, जि. जालना. कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 
आदर्श महाविद्यालय, 


जामखेड, ता. अंबड, जि. जालना. 


पृष्ठ १८ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२२/(८१/२२)/मशि-४ 


अ.क्र क्र संस्था/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित अभ्यासक्रम 

४२. प्‌. कै. वंदना निकम शिक्षण संस्था प्रसारक मंडळ, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
लासुर स्टेशन, ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद. 2) डिप्लोमा इन योगा-नॅंचरोपॅथी 
बीएलडी महाविद्यालय, अँड डायटेटिक्स (डीवायएनडी) 
मुंबई नागपूर हायवे, नियर टोल प्लाझा, लासूर 
स्टेशन(हर्सूल), गेट न. ७८, ता. गंगापूर, जि. 
औरंगाबाद. 

४३. ६. शिवगंगा बहुउद्देशीय शौक्षणिक संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
रामनगर, जालना, ता. जि. जालना. 
माऊली प्रशासकीय सेवा वरीष्ठ महाविद्यालय, 
रोहणवाडी, ता. जि. जालना. 

शि : | 2 राष्ट्रमाता जिजाऊ चरीटेबल ट्रस्ट, १ बी. ए. (योगझास्त्र) 

७ सेक्टर, ४ प्लॉट न. १, सिडको, औरंगाबाद. २ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ कॉम्प्युटर सायन्स, ।३) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 
मावसाळा ता. खुलताबाद जि. औरंगाबाद. 

४५. ८. राष्ट्रमाता जिजाऊ चॅरिटेबल ट्रस्ट, १ बी.बी. ए. 
प्लॉट नं -१,सेक्टर-४, एन -७ सिडको, नवीन पोस्ट ।२ बी. सी. ए. (बॅचलर ऑफ 
ऑफिसच्या शोजारी, औरंगाबाद. कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 
छत्रपती संभाजी कॉलेज, 
प्लॉट नं -१,सेक्टर-४, एन -७ सिडको, नवीन पोस्ट 
ऑफिसच्या शोजारी, औरंगाबाद. 

४६. ९. ग्रामीण विकास संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
नागराळ, ता. लोहारा, जि. उस्मानाबाद-४१३६०८. ।२) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 
जिजाऊ मेमोरिअल प्रशासकीय सेवा महाविद्यालय, 
गोरे कॉम्प्लेक्स, ता. लोहारा, जि. उस्मानाबाद- 

४१३६०८. 

शि : Z ०. राधेकृष्ण बहुद्देशीय सेवाभावी संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
आष्टी रोड, रेल्वे गेट जवळ, परतूर, ता. परतूर, २ बी. सी. ए. (बॅचलर ऑफ 
जि. जालना - ४३१५०१. कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 
राधेकृष्ण महाविद्यालय, 
परतूर, ता. परतूर, जि. जालना-४३१५०१. 

४८. शि १. विश्वरत्न बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
ईट, ता. भुम, जि. उस्मानाबाद. 
विश्वरत्न प्रशासकीय महाविद्यालय, 
ईट, ता. भुम, जि. उस्मानाबाद. 

४९. १२. जगदंबा शिक्षण प्रसारक मंडळ, १ बी. काम. 
मंठा, ता. मंठा, जि. जालना. २ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
राजेश राठोड महाविद्यालय, 
मंठा, जि. जालना. 

५०. १३. राजूरेश्वर बहुद्देशीय सेवाभावी संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


जवखेडा ठेंग, ता. जाफ्राबाद, जि. जालना. 
विराज वरिष्ठ महाविद्यालय, 
सिल्लोड, जि. औरंगाबाद - ४३१११२. 


पृष्ठ १८ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः मान्यता-२०२२/(८१/२२)/मशि-४ 


क्र. 


संस्था/महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित अभ्यासक्रम 


५१. 


| ४. 


शिवकृपा बहुउद्देशीय संस्था, 

कचनेरा, ता. जाफ्राबाद, जि. जालना. 
स्वातंत्रवीर सावरकर बी. ए. प्रशासकीय सेवा 
महाविद्यालय, 

पो. अकोला, ता. जाफ्राबाद, जि. जालना. 


१ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


दर. 


१५. 


ग्रामविकास सामाजिक प्रतिष्ठान मंडळ, 
ता. उमरी, जि. बीड. 

मराठवाडा कॉलेज ऑफ आय.टी., 
सुभाष रोड, माळीवेस, ता. जि. बीड. 


१) बी. ए. ट्रॅव्हल अंड टूरिझम 


५३. 


१६. 


सरस्वती बहुद्देशीय सेवाभावी संस्था, 
तळेगाव, ता. जि. बीड. 

काव्य महिला महाविद्यालय, 
अबांजोगाई, जि. बीड-४३१५१७. 


१ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


YY, 


शि ७. 


आदिवासी ठाकुरबूवा शिक्षण संस्था, 

दैठणा, अरिहंत बिल्डींग, उघडा महादेव जवळ, ता. 
जि. परभणी. 

विठ्ठला वरिष्ठ महाविद्यालय, 

पिंपळगाव, ता. घनसावंगी, जि. जालना. 


१ बी. ए. (सिव्हील सविसेस) 
२) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 


44. 


१८. 


HORA बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, 
माळीवेस, सटवाई मैदान, बीड ता. जि. बीड. 
POMS कॉलेज, 

बहिरवाडी, ता. जि. बीड. 


१ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


५६. 


१९. 


के. भास्करराव शिंगणे क्रिडा युवक व शिक्षण प्रसारक 
संस्था, 

बिबी, ता. लोणार, जि. बुलढाणा. 

राजरुद्र वरिष्ठ महाविद्यालय, 

वडीगोद्री, ता. अंबड, जि. जालना. 


१ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
२ एम. ए. (पब्लिक sis Pies) 


५७. 


२०. 


श्री गजानन बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, 
नजिक पांगरी, ता. बदनापूर, जि. जालना. 
जिजाऊ वरिष्ठ महाविद्यालय, 

शेलगाव, ता. बदनापूर, जि. जालना. 


१ बी. ए. (सिव्हील सविसेस) 

2) बी. सी. ए. (FAH ऑफ 
कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 

३) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 


YC, 


24. 


श्री. साईबाबा शिक्षण प्रसारक मंडळ, 
वसंत नगर, औरंगाबाद. 

शांता बाबुराव पवार वरिष्ठ महाविद्यालय, 
शोकटा, ता. जि. औरंगाबाद. 


१ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


48. 


२२. 


लोकमान्य सामाजिक प्रतिष्ठान, 
पिंपळगाव, मोची, ता. जि. बीड. 
टॅलेंट हंट कॉलेज, 

पिसादेवी, ता. जि. औरंगाबाद. 


१ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


६०. 


२३. 


वैद्यनाथ सर्वांगिन विकास प्रतिष्ठान, 

जय नगर, परळी वैजनाथ, जि. बीड. 

वैद्यनाथ इन्स्टीट्युट ऑफ एडव्हांस एज्यूकेशन, 
विद्या नगर, परळी वैजनाथ, जि. बीड. 


१) डिप्लोमा इन अर्ली चाईल्डहूड 
एज्यूकेशन अँड केअर 

२) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड 
इन्फॉर्मेशन सायन्स 

3) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 


पृष्ठ १८ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२२/(८१/२२)/मशि-४ 


अ.क्र क्र संस्था/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित अभ्यासक्रम 

६१. २४. लाल बहाहूर शास्त्री संस्कृती युवा HIST मंडळ, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
पारध, ता. भोकरदन, जि. जालना. २ बी. कॉम. 
गुरुकुल महाविद्यालय, 
भारज, ता. जाफ्राबाद, जि. जालना. 

६२. २५. न्यू आदर्श एज्युकेशन अँड वेळफेयर सोसायटी, १ बी. एससी. (हॉस्पिटलिटी 
बोरगांव बाजार, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद. स्टडीज) 
अजंता महाविद्यालय, २ बी. सी. ए. (बॅचलर ऑफ 
घोसला, ता. सोयगाव, जि. औरंगाबाद. कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 

३) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड 
इन्फॉर्मेशन सायन्स 

६३. २६. रेणुका एजुकेशन सोसायटी, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
१६/२ माडणी कॉलोनी, ताकाडकर सोसायटी, 
अपोसिट सेन्ट्रल नाका रोड, औरंगाबाद. 
संत गाडगेबाबा वरिष्ठ महाविद्यालय (प्रशासकीय 
सेवा), थोरकीन, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद. 

६४. २७. लोकमान्य सामाजिक प्रतिष्ठान, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
पिंपळगाव मोची, ता. जि. बीड. 
टॅलेंट हंट कॉलेज, 
वडवणी, ता. वडवणी, जि. बीड. 

६५. २८. रूरल डेव्हलपमेंट सेंटर, १ बी. ए. (सिव्हील सविसेस) 
दुकडेगाव, ता. वडवणी, जि. बीड. 
कर्मवीर एकनाथ आवाड महाविद्यालय, 
तेलगाव, ता. धारूर, जि. बीड. 

६६. २९. प्रांजली बहुद्देशीय सेवाभावी संस्था, १ बी. सी. ए. (बॅचलर ऑफ 
जानेफळ गायकवाड, ता. भोकरदन, जि. जालना. |।कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 
श्रीमती सुमित्राबाई महाविद्यालय, 
आन्वा, ता. भोकरदन, जि. जालना. 

६७. ३०. श्री. लहेरगिर महाराज बहुउद्देशीय संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
टाकळी, ता. जाफ्राबाद, जि. जालना. 
स्वामी विवेकानंद वरिष्ठ महाविद्यालय, 
भारज बु., ता. जाफ्राबाद, जि. जालना. 

६८. ३१. किशोरकुमार जनकल्याण शिक्षण प्रसारक मंडल, |१बी. सी. ए. Gao ऑफ 
श्रीयोगेश्वरी, १८, सुख शांति नगर मंठा रोड, जालना. | कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 
शिक्षण महर्षी वैजनाथराव आकात महाविद्यालय, ।२ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
सातोणा ता. परतूर जिल्हा जालना ३) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 

६९. ३२. सहारा शिक्षण संस्था, १ बी. बी. ए. 
एफ-१३५६९, देवळाई, ता. जि. औरंगाबाद. 2) बी. सी. ए. (FAS ऑफ 
डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम मॅनेजमेंट सायन्स कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 


कॉलेज, 
देवळाई, ता. जि. औरंगाबाद. 


3) बी. एससी. (हॉस्पिटॅलिटी 
स्टडीज) 


पृष्ठ १८ पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२२/(८१/२२)/मशि-४ 


अ.क्र क्र संस्था/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित अभ्यासक्रम 
कोल्हापूर विभाग 
7 , Wigs इन्स्टीट्युट, १) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
डॉ. जे. जे. माग्दम हाउसिंग सोसायटी, 2) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड 
प्लॉट न. ०३, आगर - भाग, जयसिंगपूर ता. शिरोळ |इन्फॉर्मेशान सायन्स 
जि. कोल्हापूर - ४१६१०१. ३) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 
प्रशासकीय सेवा महाविद्यालय, 
नृसिंहवाडी, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर - ४१६१०४. 
जळगाव विभाग 
शि 9 श्री. संत दामाजी अप्पा चरीटेबल ट्रस्ट, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
आरखेड, ता. पालम, जि. परभणी. २ एम. ए. (पब्लिक sister) 
सातपुडा महाविद्यालय, 
मोलगी रोड, जमाना, ता. अक्कलकुवा, 
जि. नंदुरबार. 
७२. श्री शिवाजी विद्या प्रसारक संस्था, फुले भवन, ग. न. ।१) एम. ए. (योगशास्त्र) 
६, धुळे. 
योगशास्त्र महाविद्यालय, देवपूर, धुळे. 
७३. स्वोद्धारक विद्यार्थी संस्था, १ बी. सी. ए. (बॅचलर ऑफ 
कार्यालय, दादासाहेब रावल हायस्कूल आवार, कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 
दोंडाईचा, ता. शिंदखेड, जि. धुळे-४२५४०८. २) डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन 
श्रीमंत राजे राऊळ महाविद्यालय, अँड जर्नलीझम 
दादासाहेब रावल नॉलेज सिटी, दादानगर, मांडळ ।>) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
रोड, दोंडाईचा, ता. शिंदखेड जि. धुळे-४२५४०८. 
किं : भावांजली बहुउद्देशीय संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
रावेर, ता. रावेर, जि. जळगाव. 
डॉ. मिलिंद बिंबे कॉलेज, रावेर, जि. जळगाव. 
७५. महर्षी पाणिनी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
निपाणी पोखरी, ता. जि. जालना. २ बी. सी. ए. (FAH ऑफ 
श्री. गजानन महाराज वरिष्ठ महाविद्यालय, कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 
पाचोरा, जि. जळगाव-४२४२०१. 
नांदेड विभाग 
७६. दिं 9 श्री सिध्देश्वर व्यायाम प्रसारक मंडळ, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
इरन्डेश्वर, ता. पूर्णा, जि. परभणी. २) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 
श्री सिद्देश्वर सिनियर कॉलेज, 
इरन्डेश्वर, पूर्णा, जि. परभणी. 
ति : 2. संघर्ष डाहरी व ग्रामीण विकास संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
अहमदपूर, ता. अहमदपूर, जि. लातूर. २ बी. कॉम. 
जानकी महाविद्यालय, 
अहमदपूर, ता. अहमदपूर, जि. लातूर. 
७८. ३. संभाजी पाटील बहुउद्देशीय सेवाभावी शिक्षण संस्था, |१) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


पेठवडज, ता. कंधार जि. नांदेड. 
शंकरराव चव्हाण महाविद्यालय, 
पेठवडज, ता. कंधार, जि. नांदेड. 


२ बी. कॉम. 


पृष्ठ १८ पैकी ९ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२२/(८१/२२)/मशि-४ 


अ.क्र क्र संस्था/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित अभ्यासक्रम 

७९. a ; नवजीवन चैरिटेबल ट्रस्ट, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
बलसा, ता. पुर्णा, जि. परभणी. २ डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड 
मा. शरदचंद्रजी पवार वरीष्ठ महाविदयालय, इन्फॉर्मेशन सायन्स 
संतुकपिंपरी, ता. जि. हिंगोली. 

८०. ष्‌. दिशा ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
हिंगोली. 2) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड 
कै. बाबाराव पाटील वरिष्ठ महाविद्यालय, इन्फॉर्मेशन सायन्स 
जवळा, ता. सेनगाव, जि. हिंगोली. 

८१. ६. श्री. ज्ञानेश्वर माऊली बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक |१ बी.सी. ए. (बचळर ऑफ 
संस्था, कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 
कळंबेश्वर, ता. मेहकर, जि. बुलढाणा. 
श्री . ज्ञानेश्वर महाविद्यालय, 
माळहिवरा, ता. जि. हिंगोली. 

८२. षि ; आदर्श बहुउद्देशीय संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
वणी, ता. वणी, जि. यवतमाळ. 2) डिप्लोमा इन हॉस्पिटॅलिटी 
संत ज्ञानेश्वर प्रशासकीय महाविद्यालय, स्टडीज 
सर्वे न.८१/बी., बोधाडी, नांदेड हायवे, ता. किनवट, 
जि. नांदेड. 

८३. ८. मैत्री फाऊंडेशन, १ बी. ए. (सिव्हील सविसेस) 
टागोर नगर, लातूर-४१३५१२. २ बी.बी. ए. 
मैत्री इन्स्टीट्युट ऑफ मॅनेजमेंट, 
गेट न. २३७, भातांगली, नांदेड रोड, ममदापूर पाटी, 
लातूर. 

८४. ९. संत मोतीराम महाराज सेवाभावी संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
WAY हॉस्पीटल, फळा रोड, पालम, ता. पालम, ।२) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 
जि. परभणी. ३ बी. सी. ए. (aR ऑफ 
ज्ञानदीप महाविद्यालय, कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 
पालम, ता. पालम, जि. परभणी. 

८५. | ०. संत ज्ञानेश्वर महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
लोहा, जि. नांदेड. २) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 
नारायणा प्रशासक्रिय सेवा महाविद्यालय, 
साई गोल्डन सिटी, लोहा, जि. नांदेड. 

८६. षि १. ग्रामीण युवक प्रतिष्ठाण, १ बी. ए. (वेद विद्या) 
जिरेवाडी, ता. परळी वै., जि. बीड. २ बी. ए. (कीर्तनझास्त्र) 
श्री नथुराम महाराज महाविद्यालय, ३) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
केहाळ, ता. जिंतूर, जि. परभणी. 

८७. १२. साईनाथ बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
डोंगरजवळा, पो. कोडी, ता. गंगाखेड, जि. परभणी. ।२) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 
संत ज्ञानेश्वर प्रशासकीय सेवा महाविद्यालय, 
कासारवाडी, ता. गंगाखेड, जि. परभणी. 

८८. १३. आदिवासी ठाकुरबूवा शिक्षण संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


अरिहंत बिल्डीग, उघडा महादेव, दैठणा, ता. जि. 
परभणी. 

विठ्ठला वरिष्ठ महाविद्यालय, 

लोणी बु., ता. पाथरी, जि. परभणी. 


२ एम. ए. (पब्लिक sis Pies) 


पृष्ठ १८ पैकी १० 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२२/(८१/२२)/मशि-४ 


अ.क्र क्र संस्था/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित अभ्यासक्रम 

८९. 7 ४. श्रीमती वच्छलाबाई मामुलकर मल्टीपर्पज रुरल १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
डेवलपमेंट इन्स्टिट्यूट, ७२५, सी/ओ श्रीमती २ एम. ए. (पब्लिक sists) 
कुसुमताई नासकरे, सुदामपुरी, उमरेड रोड, 3) बी. एससी. (हॉस्पिटॅलिटी 
नागपूर-४४००२४. स्टडीज) 

लेट. परशुराम पाटील जाधव कॉलेज ऑफ 
हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज अँड अँडमिनिस्ट्रेटीव 
सर्विसेस, सगरोळी ता. बिलोली जि. नांदेड. 

९०. १५. हिरामाता आदिवासी सेवा समिती, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
नवा मोंढा, नांदेड. २ डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड 
इम्पेरिअल कॉलेज, इन्फॉर्मेशन सायन्स 
एस.न. १०४९५, ४९६,४९७,४९८ गांधी नगर, नांदेड. 

९१. १६. बौ. एस.एन. सिरसाठ बहुउद्देशीय शिक्षण १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
संस्था,दारला, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद. २) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 
राधाऱ्याम प्रशासकीय सेवा महाविद्यालय, 
परभणी. 

नागपूर विभाग 

९२. षि . भद्रावती शिक्षण संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
बाजार वार्ड, भद्रावती, जि. चंद्रपूर-४४२९०२. 
कै. नीळकंठराव शिंदे प्रशासकीय सेवा महाविद्यालय, 
जुनी नगर परिषद इमारत, वरोरा, ता. वरोरा जि. 
चंद्रपूर-४४२९०७. 

९३. २. ।सनय बहुउद्देशीय संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, ३०४ सिविल लाईन, २) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 
चंद्रपूर. 
छत्रपती शिवाजी महाराज महाविद्यालय, 
सुर्ला, ता. वरोरा, जि. चंद्रपूर. 

९४. ३. महाराष्ट्र मागासवर्गीय शौक्षणिक व सामाजिक १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
विकास मंडळ, २) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 
बुरडे निवास, गुरुनानक वार्ड, मेंढा रोड, भंडारा, जि. |३) डिप्लोमा इन संस्कृत आगम 
भंडारा. 
मातोश्री बाळजाबाई बुरडे महाविद्यालय, आसोला, 
ता. लाखांदूर, जि. भंडारा. 

९५. शि . किमया एजुकेशन अंड मल्टीपर्पज सोसायटी, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
देशपूर, ता. आरमोरी, जि. गडचिरोली. २ एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 
समिधा कॉलेज ऑफ सिविल सर्विसेस, 
अडपल्ली, ता. गडचिरोली, जि. गडचिरोली. 

९६. ५. 'ै. मारोतराव शिक्षण संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
मानेगाव(बाजार) ता. जि. भंडारा. २ एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 
एस.डी.प्रशासकीय महाविद्यालय, 
भंडारा, ता. जि. भंडारा. 

९७. ६. 'कै. मारोतराव शिक्षण संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


मानेगाव(बाजार) ता. जि. भंडारा. 
आर. के. प्रशासकीय महाविद्यालय, 
देसाईगंज, ता. वडसा, जि. गडचिरोली. 


२ एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 


पृष्ठ १८ पैकी ११ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२२/(८१/२२)/मशि-४ 


अ.क्र क्र संस्था/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित अभ्यासक्रम 
९८. दिं . __ गुरुकुल बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, १) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
महादेवपूरा, वर्धा. २ एम. ए. (पब्लिक sis Pea) 
गुरुकुल महाविद्यालय, 3) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड 
अहेरी, ता. अहेरी, जि. गडचिरोली. इन्फॉर्मेशन सायन्स 
९९. ८. ।एकता बहुउद्देशीय महिला मंडळ, १) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
फ्ल्यॅट न.३०२ आर्या नगर, आर्या रेसिडेन्सी-३, 2) बी. एससी. (हॉस्पिटॅलिटी 
कोराडी नाका, सावनेर रोड, नागपूर. स्टडीज) 
श्री साई कॉलेज ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड सिव्हील 
सर्विसेस, 
२२/६ हुडकेश्वर, बिहाइंड राधाक्रीऱणन हॉल, साई 
नगर १, नरसाळा, हुडकेश्वर रोड, नागपूर-४४००२३. 
| 00 ९. श्री. तिरुपती बहुउद्देशीय संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
आमगाव, ता. आमगाव, जि. गोंदिया-४४१९०२. २ एम. ए. (पब्लिक 
श्री. चिचगाड महाविद्यालय, अँडमिनीस्ट्रेशान) 
चीचगाड, ता. देवोरी, जि. गोंदिया. 
_ ०१. शं ०. श्री अष्टविनायक मल्टीपर्पस सोसायटी, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
आमगाव, ता. आमगाव, जि. गोंदिया-४४१९०२. २ एम. ए. (पब्लिक 
श्री स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, अँडमिनीस्ट्रेशान) 
ता. आमगाव, जि. गोंदिया. 
१०२. १. ।विद्याजागर फाउंडेशन, १ बी.बी. ए. 
TIC न.५५, आनंदनगर, SRA कॉलोनी, के.के. ।२) बी. कॉम. 
नगर, परसोडा, ता. रामटेक, जि. नागपूर-४४११०६. |3) बी. ए. (योगशास्त्र) 
जनप्रभा कॉलेज, ४ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
रामटेक. ५ बी. सी. ए. (SAGX ऑफ 
कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 
६) डिप्लोमा इन अर्ली चाईल्डहूड 
एज्यूकेशन अँड केअर 
७) बी. ए. (विशारद संस्कृत) 
८) एम. ए. (पब्लिक 
अँडमिनीस्ट्रेशान) 
१०३. १२. ब्रम्हांड बहुद्देशीय शिक्षण पर्यटन व पर्यावरण विकास |१) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
संस्था, 
रामटेक, जि. नागपूर. 
नंदकुमार बसेने प्रशासकीय महाविद्यालय, 
चिचाळा, रामटेक, जि. नागपूर. 
१०४. १३. ।ग्राम विकास शिक्षण संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


शिरपूर(होरे), ता. देवळी, जि. वर्धा. 
लक्ष्मी महाविद्यालय, शिरपूर(होरे), 
ता. देवळी, जि. वर्धा. 


२ बी. कॉम. 


पृष्ठ १८ पैकी १२ 


शासन आदेशा क्रमांकः मान्यता-२०२२/(८१/२२)/मशि-४ 


अ.क्र क्र संस्था/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित अभ्यासक्रम 

१०५. 7 ४. ।शरद ग्रामीण विकास बहूउद्देशीय शिक्षण संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
तहशिल कार्यालया जवळ, देवळी, जि. वर्धा. २ एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेजान) 
डायमंड महाविद्यालय, 3) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड 
तहशिल कार्यालया जवळ, देवळी, जि. वर्धा. इन्फॉर्मेशन सायन्स 

४ बी. सी. ए. (SAS ऑफ 
कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 

५) डिप्लोमा इन अर्ली चाईल्डहूड 
एज्यूकेशन अँड केअर 

१०६. १५. (STA साई बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, १ बी. काम. 
श्रीरामनगर, ता. तुमसर, जि. भंडारा. २ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
साई कला वाणिज्य प्रशासकीय महाविद्यालय, ३) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 
मुंडीकोटा, ता. तिरोडा, जि. गोंदिया-४४१९१२. 

शि ०७. १६. ।महात्मा ज्योतिबा फुले मागासवर्गीय बहुउद्देशीय १) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
शिक्षण संस्था, 
ब्रम्हपुरी, ता. ब्रम्हपुरी, जि. चंद्रपूर - ४४१२०६. 
श्रीमती शोभाताई बन्सोड महाविद्यालय, 

USA, ता. ब्रम्हपुरी, जि. चंद्रपूर-४४१२०६. 

१०८. शि नारायणस्मृती बहुउद्देशीय संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
बोथली, वेलतूर, ता. कुही जि. नागपूर. २ एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 
मुकुंदराज महाविद्यालय, 
पचखेडी(गांडली), ता. कुही जि. नागपूर. 

१०९. १८. ।स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, १ बी. काम. 
गोंदिया. २ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
उदयन्स विवेक आर्ट्स, कॉमर्स, मॅनेजमेंट अँड 3) बी. बी. ए. 
सायन्स कॉलेज, गोंदिया. 

शि १०. १९. |e STI पॅन्थर, १ बी. बी. ए. 
कुंभरे नगर, तुमसर, जि. भंडारा-४४१९१२. २ बी. कॉम. 
विद्या सच्चिदानंद फुलेकर महाविद्यालय, ३) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 
कुंभरे नगर, ता. तुमसर जि. भंडारा. 

शं ११, २०. ।भोंडेकर सांस्कृतिक pret व सामाजिक शिक्षण १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
संस्था, भंडारा. 
युनिव्हर्सल बी.ए. सिविल सर्व्हिस कॉलेज, 
नेरला/अड्याळ. 

११२. २१. श्रीमती उमाबाई बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, १) बी. एफ. ए. FAG ऑफ फाईन 
गौतम नगर, सिव्हील लाईन, गोंदिया-४४१६०१.  ।आट्स 
प्रोग्रेसिव्ह चित्रकला महाविद्यालय, 
गौतम नगर, सिविल लाईन, गोंदिया-४४१६०१. 

११३. २२. दिशा फाउंडेशन, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
चंद्रपुर. 
कर्मवीर भाऊराव पाटिल महाविद्यालय, 
मूल, जि. चंद्रपूर. 

११४. २३. चंद्रपुर मल्टीपर्पज प्रोग्रेसिव्ह एज्यूकेशन सोसायटी, ।१ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


सिविल लाइन, तुकूम, चंद्रपुर. 
कर्मवीर भाऊराव पाटिल महाविद्यालय, 
बल्लारपुर, जि. चंद्रपूर. 


पृष्ठ १८ पैकी १३ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२२/(८१/२२)/मशि-४ 


अ.क्र क्र संस्था/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित अभ्यासक्रम 

११५. २४. ।पार्वती बहुद्देशीय विकास संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
गोरेगांव, ता. गोरेगांव, जि. गोंदिया. २ एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेजान) 
पार्वती महाविद्यालय, 
गोरेगांव, ता. गोरेगांव, जि. गोंदिया. 

११६. २५. श्री. किसनराव खोब्रागडे एजुकेडान सोसायटी, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
आरमोरी, जि. गडचिरोली-४४१२०८. २ एम. ए. (पब्लिक sis hier) 
माता जगदंबा प्रशासकीय महाविद्यालय,, 
वढोली, जि. चंद्रपूर-४४२७०२. 

| १७. २६. ।सुधाई बहुउद्देशीय संस्था, १) डिप्लोमा इन संस्कृत परीचय 
लाखनी. २ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
युनिक महाविद्यालय, ३) एम. ए. (पब्लिक अँडमिनीस्ट्रेशान) 
जैतपूर, पो. जैतपूर, ता. लाखांदूर, जि. भंडारा. 

११८. २७. ।भागरताबाई बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
ताडगाव, ता. मोहाडी, जि. भंडारा. 
युग प्रशासकीय महाविद्यालय, 
मोहाडी, ता. मोहाडी, जि. भंडारा. 

११९. २८. अरुण थूटे लोकविकास प्रतिष्ठान, १) एम. ए. (पब्लिक अडमिनीस्ट्रेशान) 
सिविल लाईन, गांधी वार्ड, हिंगणघाट, जि. वर्धा.  ।२ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
डॉ. उषाकिरण Ye महाविद्यालय, 3 बी. ए. ट्रॅव्हल अँड टूरिझम 
सिविल लाईन, गोकुळधाम मैदान, हिंगणघाट, जि. |४ बी. सी. ए. (बॅचलर ऑफ 
वर्धा. कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 

१२०. २९. ।ग्रामीण शिक्षण संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
सडक अर्जुनी, जि. गोंदिया. २ एम. ए. (पब्लिक sis PRs) 
के. के. महाविद्यालय, 
कोसमतोंडी, ता. सडक अर्जुनी, 
जि. गोंदिया-४४१८०७. 

१२१. ३०. ।कुलस्वामिनी बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
हिंगणघाट, जि. वर्धा. एफ ८५५३. २ एम. ए. (पब्लिक sister) 
विवेकानंद कॉलेज ऑफ सिव्हील सर्व्हिसेस, 
हिंगणघाट, जि. वर्धा. 

१२२. ३१. 'लक्षादित्य एजुकेशन सोसायटी, १) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
ग्रामोपयोगी विज्ञान केंद्राच्या मागे, नागपूर रोड, २ एम. ए. (पब्लिक sis Pies) 
पवनार, वर्धा-४४२००१. 3) बी. कॉम. 
केडीएम कॉलेज ऑफ आर्टस्‌, कॉमर्स , सायन्स अँड 
टेक्नोलॉजी, 
ग्रामोपयोगी विज्ञान केंद्राच्या मागे, नागपूर रोड, 
पवनार, वर्धा - ४४२००१. 

१२३. ३२. ।वेिकअप वेलफेअर सोसायटी, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


सराफ लाईन, वर्धा. 
नवदिझा ग्रामिण महाविद्यालय, 
येळाकेळी, ता. जि. वर्धा. 


पृष्ठ १८ पैकी १४ 


शासन आदेशा क्रमांकः मान्यता-२०२२/(८१/२२)/मशि-४ 


अ.क्र क्र संस्था/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित अभ्यासक्रम 

१२४. ३३. सोशल वेलफेयर असोसिएडान फॉर मल्टीपर्पज १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
इम्पावरमेंट, २ बी. कॉम. 
भंडारा. 
उदयन्स विवेक आर्ट्स, कॉमर्स, मॅनेजमेंट अँड 
सायन्स कॉलेज, 
आमगाव, जि. गोंदिया. 

१२५. ३४. ।नवयुवक शिक्षण संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
एकोडी, ता. साकोली, जि. भंडारा-४४१८०२. 
होमराज कापगते प्रशासकीय सेवा महाविद्यालय, 
जांभळी (सडक), ता. साकोली, जि. भंडारा-४४१८०२ 

पुणे विभाग 

१२६. 7 . FRET सिटी एज्युकेशनल फाउंडेशन, १ डिप्लोमा इन हॉस्पिटलिटी 
स. न. १३३/१--२, वेस्ट गेट जवळ, मगरपट्टा सिटी, (स्टडीज 
हडपसर, पुणे-४११०२८. 2) बी. एससी. (हॉस्पिटॅलिटी 
मगरपट्टा कॉलेज ऑफ हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेण्ट, स्टडीज) 
१३३/१--२, वेस्ट गेट जवळ, मगरपट्टा सिटी, 
हडपसर, पुणे - ४११०२८. 

१२७. २. ।समाज शिक्षण संस्था, १ बी. बी. ए. 
भांडगाव ता. पारनेर, जि. अहमदनगर-४१४१०३. |।२ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
श्री नागेश्वर उच्च शिक्षण महाविद्यालय, 3) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड 
भांडगाव, ता. पारनेर, जि. अहमदनगर-४१४१०३. | SHARMA सायन्स 

१२८. ३. ।सुमेश फाउंडेशन, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
पिंपळनेर, ता. साक्री, जि. धुळे. २बी.बी. ए. 
स्वराज्य वरिष्ठ महाविद्यालय, 3) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड 
भाक्षी, मुळाणे, ता. बागलाण, जि. नाशिक. इन्फॉर्मेशन सायन्स 

१२९. ति . अखिल लोक कल्याण शिक्षण प्रसारक मंडळ, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
औरंगाबाद. २) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड 
शिवाजी कॉलेज, इन्फॉर्मेशन सायन्स 
गुलाब नगर, मेखमलाबाद नाका, पंचावती, 
नाशिक-४२२००३. 

१३०. ५. ज्ञानेश्वरी शिक्षण प्रसारक मंडळ, १ बी. एससी. (हॉस्पिटलिटी 
शाहू नगर, बीड, जि. बीड. स्टडीज) 
अदिती कॉलेज ऑफ हॉटेल मॅनॅजमेन्ट अँड सिव्हिल ।२ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
सर्व्हिसेस, ३) डिप्लोमा इन लायब्ररी अँड 
घर क्र. ०२, मुंबई - पुणे रोड, वाकसाई ता. मवाळ, |इन्फॉर्मेशान सायन्स 
जि. पुणे. 

१३१. ६. ।सह्याद्री सामाजिक व शौक्षणिक संस्था, १ बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


विंचुरे, ता. सटाणा, जि. नाशिक. 
कै. हरी श्रावण गायकवाड वरिष्ठ महाविद्यालय, 
पिंपरीपाळे, गोबापुर, ता. कळवण, जि. नाशिक. 


पृष्ठ १८ पैकी १५ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२२/(८१/२२)/मशि-४ 


क्र. 


संस्था/महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित अभ्यासक्रम 


१३२. 


भाई गुरुदास एज्युकेडानल सोसायटी, 

१६, सेक्टर १५, अपोसिट प्रोव्हिसिओ टॉवर, 
कोपरखैराने,नवी मुंबई -४००७०९. 

आय .सी . इ. कॉलेज ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट 
प्रेमांजली, 

कॉम्प्लेक्स ,अपोसिट एलोरा पार्क ,पुणे -सातारा 
रोड, बालाजीनगर, धनकवडी, पुणे -४११०४३. 


१ बी. एससी. (हॉस्पिटलिटी 
स्टडीज) 


पनवेल विभाग 


१३३. 


लोकमाता अहिल्यादेवी होळकर शौक्षणिक व 
सेवाभावी संस्था, लातूर ३२७, बालगंधर्व बिल्डिंग, 
सुकापूर, नवीन पनवेल, ता.पनवेल, जि. रायगड- 
४१०२०६. 

लोकमाता अहिल्यादेवी होळकर एज्युकेशनल अँड 
रिसर्च इन्स्टीट्युट अँड कॉलेज, 
स्वामी समर्थ कॉम्प्लेक्स, प्रभात कॉलनी, सावित्री 


१ बी. एससी. (हॉस्पिटलिटी 
स्टडीज) 
२) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


मार्ग, महाड, रायगड-४०२३०१. 


१३४. 


२. ।'कुणबी शिक्षण संस्था, 


कोकणरत्न कला महाविद्यालय, 


खेड (मुंबई) मु. पो. भरणे, ता. खेड, जि. रत्नागिरी. 


१ डिप्लोमा इन योगा-नॅचरोपॅथी 
अँड डायटेटिक्स (डीवायएनडी) 
२) बी. एफ. ए. (बँंचळर ऑफ फाईन 


भरणे. नवभारत हाय. कंपाउंड भरणे ता. खेड, जि. [sce 
रत्नागिरी. पिन कोड - ४१५६२१ 3) बी. सी. ए. (FAH ऑफ 
कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 
विवरणपत्र-ब 
अ.क्र संस्था/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित अभ्यासक्रम 
1 ; राजकुंवर बहुद्देशीय सेवाभावी संस्था, १) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
डी.जी.-१, पार्वती अपार्टमेंट, दत्तनगर, २ बी. सी. ए. (बॅचलर ऑफ 
मस्तगड, जालना-४३१२०३. कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 
राजकुंवर महाविद्यालय, 
वणी, ता. वणी, जि. यवतमाळ. 
चि गीताई सेवाभावी चॅरिटेबल ट्रस्ट, १) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
शोक्‍टा रोड, बिडकीन, ता. पैठण, २) बी. कॉम. 
जि. औरंगाबाद. 
गीताई कला व वाणिज्य महाविद्यालय, 
Bel रोड, बिडकीन, ता. पैठण, 
जि. औरंगाबाद. 
3. राजकुंवर बहुद्देशीय सेवाभावी संस्था, १) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 


डी.जी.-१, पार्वती अपार्टमेंट, दत्तनगर, 
मस्तगड, जालना-४३१२०३. 

राजकुंवर महाविद्यालय, 

भोकरदन, ता.भोकरदन, 

जि. जालना-४३१११४. 


२ बी. सी. ए. (बॅचलर ऑफ 
कॉम्प्युटर अप्लिकेशन) 


पृष्ठ १८ पैकी १६ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२२/(८१/२२)/मशि-४ 


अ.क्र संस्था/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित अभ्यासक्रम 

४. राजकुंवर बहुद्देशीय सेवाभावी संस्था, १ बी. सी. ए. (TAG ऑफ 
डी.जी.-१, पार्वती अपार्टमेंट, दत्तनगर, कॉम्प्युटर अप्लिकेशन) 
मस्तगड, जालना-४३१२०३. २) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
राजकुंवर महाविद्यालय, 
सोमठाणा, ता. बदनापूर, 
जि. जालना-४३१२०२. 

y. श्री. ज्ञानेश्वर बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, १) बी. ए. (विशारद संस्कृत) 
पाचोड, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद - ४३११२१. ।२) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
शिव छत्रपती महाविद्यालय, ३) बी. सी. ए. (बॅचळर ऑफ 
पाचोड, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद - ४३११२१. ।कॉम्प्युटर अप्लिकेशन) 

६. राजकुंवर बहुद्देशीय सेवाभावी संस्था, १) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
डी.जी.-१, पार्वती अपार्टमेंट, दत्तनगर, २ बी. सी. ए. (बॅचलर ऑफ 
मस्तगड, जालना-४३१२०३. कॉम्प्युटर अप्लिकेशन) 
राजकुंवर महाविद्यालय, 
किनवट, ता. किनवट, जि. नांदेड-४३१८०४. 

| स्व. परसराम शिक्षण संस्था, १) बी. ए. (सिव्हील सर्विसेस) 
कावरबांध, ता. सालेकसा, जि. गोंदिया. 2) एम. ए. (पब्लिक 
जि.के. महाविद्यालय, अँडमिनीस्ट्रेशान) 
कावराबांध, ता. सालेकसा, जि. गोंदिया. 

८. श्री. दत्तकृपा शैक्षणिक आणि कृषी ग्रामविकास ।१) बी. एससी. (हॉस्पिटॅलिटी 
प्रतिष्ठान, स्टडीज) 
घारगाव, ता. श्रीगोंडा, जि. अहमदनगर. 
अभिनव इन्स्टीट्युट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज 
अँड हॉटेल मॅनेजमेंट, 
किनेतिक चौक, अहमदनगर. 

२. अटीवशर्ती:< 


१, 


नवीन महाविद्यालय/संस्थेने त्यांच्या विभागीय सहसंचालकांकडे ते भविष्यात कोणत्याही 
परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे हमीपत्र रु. १००/- च्या नॉन 
ज्युडीशियल स्टँप पेपरवर सादर करावे. 


. महाविद्यालयाने/संस्थेने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय आणि तसे विभागीय सहसंचालकांचे 


प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रिया सुरु करु नये. 


. महाविद्यालयांनी, संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान 


आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक/कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्‍यक 
असून, इतर सर्व आवशयक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय 
सहसंचालकांनी ३० ऑगस्ट पर्यंत करावी आणि तद्‌्नंतरच उपरोक्त अट क्र. 2 मधील 
प्रमाणपत्र विद्यापीठास द्यावे. 

महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. 


. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (अऑॅफिलिएहन ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हरसिटीज) रेग्युलेशन 


२००९ मध्ये महाविद्यालयांना संळग्नीकरण देण्याबाबत विहित निकषांची तसेच संस्थांनी 


पृष्ठ १८ पैकी १७ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२२/(८१/२२)/मशि-४ 


सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्याशिवाय संबंधित महाविद्यालयांना 
संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करु नये. 

६. विवरणपत्र-ब मधील संस्थांच्या अस्तित्वात असलेल्या अन्य महाविद्यालयांना या शासन 
निर्णयाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये नॅक मुल्यांकन/ पुनर्मुल्यांकन प्राप्त 
करून घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून सदर संस्थेच्या नवीन महाविद्यालयांना मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर संस्थेने अस्तित्वात असलेल्या अन्य महाविद्यालयाचे या शासन 
निर्णयाच्या दिनांकापासून एका वर्षाच्या आत नॅक मुल्यांकन/ पुनर्मुल्यांकन प्राप्त करुन न 
घेतल्यास त्यांच्या या शासन निर्णयात नमूद नवीन महाविद्यालयाची मान्यता आपोआप रद्द 
होईल. 

७. मंजूर करण्यात आलेल्या महाविद्यालयाने सक्षम प्राधिकरणाने विहीत केलेल्या कालमर्यादेत 
नॅक मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करावा व याबाबत पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी 
संबंधित विद्यापीठाची राहील. 


३. विद्यापीठांनी संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी शासन 
मान्यता आदेझ्ांचे अवलोकन केल्याशिवाय व विभागीय सहसंचालकाचे अट क्रमांक २ मधील प्रमाणपत्र 
मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी संलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाल 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना 
पाठवावा. 


४. संबंधित विद्यापीठांनी व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन 
महाविद्यालयांचा नियतकालिक आढावा घेऊन सदर महाविद्यालयांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या ५०% 
किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर महाविद्यालयांची मान्यता रद्द समजून तसे शासन व 
विद्यापीठाच्या माहितीने विभागीय सहसंचालकांनी आदेश काढावेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर 
खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व २४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित 
केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सबंधित 
विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०६१५१२०३३४५००८ असा आहे. हा 

areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने क ी 
DATTATRAYA 0 तता 


d7c5650383de2d3bd4939feb 17be94c77dd/9380bfe3d4afid 


106 
IN 6c5292c043ebba90984d77378c6e41b506d9694e3e8f0Bdd 386 
‘5d 3f42e79b10, cn=DATTATRAYA RAMBHAU KAHAI 
Di 


ite: 2022.06.15 21:56:00 +05'30' 


(द. रा. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) कुलसचिव, कवी कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्व विद्यालय, रामटेक. 
) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 

) संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 

) निवड नस्ती (मशि-४) 


पृष्ठ १८ पैकी १८ 


